भारतीय वन सेवेतील अधिकार्‍यांच्या 
बदलीने होणाऱ्या पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- एएफओ-२०२१/प्र.क्र.०४/फ-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- ०२ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा :- महसूल व वन विभाग, शासन आदेशा, समक्रमांक, दिनांक २५.१०.२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भाधीन दिनांक २५ ऑक्टोबर, २०२१ रोजीच्या शासन आदेशातील अ.क्र. ४ मधील रकाना क्रमांक ५ 
मध्ये नमूद “प्रशासकीय कारणास्तव, विभागीय वन अधिकारी (डाटा बेस) नागपूर, हे पद चंद्रपूर वन अकादमी 
येथे वर्ग करुन व सदर पदास अपर संचालक असे घोषित करुन रिक्‍त पदी पदस्थापना” या ऐवजी 
“प्रशासकीय कारणास्तव, श्री. प्रशांत खाडे, अपर संचालक यांच्या पदी पदस्थापना” असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आळे असून त्याचा संकेतांक २०२१११०२१५३४३९५३१९ असा आहे. सदर शासन शुध्दीपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने. 


NITIN SADASHIV - a 
SAWANT 


(नितिन सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा.राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्या., नागपूर, 
८. सर्व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक / अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक / मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक / उप 
वनसंरक्षक 
९. संबंधित अधिकारी / संबंधित कार्यालये 
१०. कक्ष अधिकारी (फ-७अ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. सहायक संचालक (भावसे-लेखा), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवडनस्ती. 


